महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-ब (प्रशासन शाखा) 
संवर्गातील उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम संवर्गात 
सरळसेवेमधून नियुक्‍त झालेल्या अधिकाऱ्यांचा 
परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : पकास-२४१७/प्र.क्र.३०६/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२ 
दिनांक : १६ नोव्हेंबर, २०१८ 


पहा:-१) शासन निर्णय, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक-एसएटी-१५११/ प्र.क्र.२३/ प्रश्‍ा-२, 


दिनांक ९ जून, २०११ व दिनांक ५ जुले, २०११ 
२) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक- एसएटी-४३११ /प्र.क्र.४७६ /प्रशा-२, 


दिनांक ४ मार्च, २०१४ व दिनांक १९ मे, २०१४ 


शासन निर्णय :- 
महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-ब (प्रशासन शाखा) सवंर्गातील उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम 


पदावरील खालील अधिकाऱ्याची संदर्भीय शासन निर्णयान्वये २ वर्षाच्या परिविक्षाधीन कालावधीकरिता 


नियुक्‍ती करण्यात आली होती. 
अ. | अधिकाऱ्याचे नाव | शासन ।|शासन सेवेत| रकाना-४ | परिविक्षा रकाना-६ परिविक्षा 
क्र. सेवेत Vy मधील «| कालावधीत मधील कालावधीत 
नियुक्ती | झाल्याचा | दिनांका | घेतलेली | कारणामुळे |समाधानकारकरि 
केलेल्या | दिनांक | नुसार अर्जित / वाढलेला त्या पूर्ण 
आदेशाचा परिविक्षा । परिवर्तित रजा| परिविक्षा केल्यामुळे शासन 
दिनांक कालावधी | व कालावधी | कालावधी पूर्ण सेवा ज्या दिनांका 
पूर्ण होण्याचा | पासून पुढे चालू 
होण्याचा दिनांक | ठेवावयाची आहे 
दिनांक तो दिनांक 


(१) 


a) वाळ, 
; ९.०६.११| २१.०६.११ | २०.०६.१३ २१.०६.१३ 
२ श्रीमती मंगल FAT] ०५.०७.११| 09.02.99 | ३१.०७.१३ |दि.११.०६.१३ ते| ११.०८.१३ १२.०८.१३ 
वाव्हळ, दि. २१.०६.१३ 
गटशिक्षणाधिकारी एकूण ११ दिवस 
अर्जितरजा 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन आदेश क्रमांकः पकास-२४१७/प्र. क्र.३०६/प्रशा-२ 


(५) 


@) ७ a, 
श्री. महारूद्र ०९.०६.११| ०८.०७.११ |०७.०७.१३ | दि. ०३.०६.१३ ते | ३०.०७.१३| ३१.०७.१३ 
बाजीराव नाले, दि. 24.08.93 
गटशिक्षणाधिकारी एकूण २३ दिवस 

अर्जितरजा 

श्री. राजू रमाकांत |०४.०३.१४| 92.03.98 | ११.०३.१६ निरंक 19.03.98 | 92.03.96 
पातळे, 
गटशिक्षणाधिकारी 


श्रीमती साईलता | 8.03.98 | २८.०३.१४ | २७.०३.१६ २७.०३.१६ | २८.०३.१६ 
कृष्णा सामलेटी, 
गटशिक्षणाधिकारी 
रविद्रनाथ  ।१९.०५.१४ | १८.०६.१४ ।१७.०६.१६| दि. २८.१२.१५ FT] १७.०७.१६। १८.०७.१६ 
दि.२६.०१.१६ 
एकूण ३० दिवस 
अर्जितरजा 


२. सदरहू अधिकाऱ्यांनी परिविक्षाधीन काळावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केला असल्यामुळे त्यांची 


नियुक्ती त्यांच्या नावांसमोर रकाना क्र. ८ मध्ये दर्शविलेल्या दिनांकापासून पुढे चाळू ठेवण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०१८११२२१०३९४२२६२१ असा आहे. हा शासन निर्णय 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


R a Vv j n d ra = ernment Of Maharashtra, ou=School 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, Pralhad Ate कवा 


०582114९41 तीर 


Date: 2018.11.22 16:35:08 4-05'30' 


(र. प्र. आटे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) आयुक्त (शिक्षण), शिक्षण आयुक्त यांचे कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) सर्व संचालक 
) सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 
४) संबंधित जिल्ह्यांचे शिक्षणाधिकारी 
) 
) 
) 
) 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 
सबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

संबंधित अधिकारी. 

८) निवडनस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


